Hear व बाळ विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील गट-ब संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या 
प्रशासकीय बदल्या -सन २०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: मबाआ-२०१८/प्र.क्र.३८/कार्या-9अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - ३१ मे, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०१५/प्र.क्र.२२/का-७ अ, दिनांक ५/५/ २०१५. 


:शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास समक्ष असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने बदली प्रस्तावित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (9), ४ (2) व ४(३) 
मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेने या विभागातील खालील अधिका-यांची त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र.४ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव बदली 


करण्यात येत आहे. 


श्री.प्रमोद प्रभाकर गोखले विकास प्रकल्प अधिकारी अधिक्षक,शासकीोय मुलांचे वरिष्ठ 
(ग्रामीण), डहाणू, जि.पालघर व् , शांती भवन कॅम्प-५, 
, जि. ठाणे 


श्रीमती प्रियंका तारु अधिक्षिका, शहशासकोय आश्या दिप बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
वसतिगृह,जळगाव , जि.बीड 


श्रीमती मिनाक्षी दादारावजी अधिक्षिका, शासकोय मुलांचे वरिष्ठ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
भातकुली, जि.अमरावती 


श्री.वेताळ माने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
(ग्रामीण), पनवेळ, जि.रायगड , जि.सोलापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.३८/कार्या-9अ 


क्र अधिका-याचे नाव पध्याचे पद व कार्यालय पदस्थापनेनंतर नियुक्तीचे पद व 
2] 2) 
4 श्री. राजीव भिमराव पाटील fates विकास प्रकल्प बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 


अधिकारी(ग्रामीण), वरुड, , जि.अमरावती 


श्रीमती भारती मानकर विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
, जि.चंद्रपूर 


श्रीमती कोमल एस.कोरे विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रामीण), औरंगाबाद-२, जि. 
औरंगाबाद 


श्रीमती गंगामणी गंगाराम बाल विकास प्रकल्प बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
| अधिकारी(ग्रामीण), हदगांव , जि.नांदेड 
.नांदेड 


श्री. राजन सांबरे विकास प्रकल्प विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
अधिकारी(ग्रामीण), पनवेल-२ श्रीवर्धन जि. रायगड 
.रायगड 


श्री. विनीत म्हात्रे बाळ विकास प्रकल्प बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
अधिकारी(ग्रामीण), उरण जि. (ग्रामीण),सावंतवाडी जि. सिंधुदूर्ग 


श्री. एन.के. अहिरराव विकास प्रकल्प अधिकारी विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रामीण), साक्री-पिंपळनेर-२,जि.धुळे (ग्रामीण),अक्राणी(धडगांव), जि.नंदुरबार 


विकास प्रकल्प अधिकारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
(ग्रामीण), रावेर जि.जळगांव , जि.अहमदनगर 


१३ श्री. संजय तुकाराम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
(ग्रामीण), बागलाण अक्कलकुवा (मोळलगी)-३, जि.नंदुरबार 
(सटाणा )जि.नाशिक 


१४ श्री. शहोवाळे गोरख मोतीराम विकास प्रकल्प अधिक्षक, शासकोय पुरुष भिक्षेकरीगृह, 


अधिकारी(ग्रामीण), मालेगांव |पळगांव-पिसा, ता.श्रीगोंदा, जि. 
अहमदनगर 


-0 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.३८/कार्या-9अ 


पद व कार्यालय ime नियुक्तीचे पद व 


, जि.नंदुरबार 


१७ श्री. नारायण भिवसेन कराळे विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
अधिकारी(ग्रामीण), भुसावळ, (कासार), जि. बीड 


१६ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
अधिकारी(ग्रामीण), अक्कलकुवा, (पिंपळगांव)-२, जि.नाशिक 


.जळगांव 


२. श्री. विळास वामनराव दुर्गेबाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) चिखलदरा जि.अमरावती व 
श्री. गणेडा दिगंबर वाघ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) हिंगोली जि. हिंगोळी या अधिका-यांना 
सद्याच्या कार्यरत पदावर एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. AQAA AS व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांना कळविण्यात येते की, वरीलप्रमाणे पदस्थापना 
देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिनस्त पदस्थापनेचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. बदली झालेल्या 
अधिका-यांना कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व सदरील अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर 
तात्काळ रूजु व्हावे. त्यांचे पुढील वेतन व भत्ते रूजु होणा-या पदावरच काढण्यात येतील याची संबंधितांनी दक्षता 
घ्यावी. 

४. संबंधित अधिका-यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक -सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक 
३०/८/१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरतील याची 
त्यांनी नोंद घ्यावी. 


५. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांनी बदली झालेल्या अधिका-यांना त्यांच्या सद्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. जे कार्यालय 
प्रमुख बदली झालेल्या अधिका-यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करणार नाहीत अशा अधिका-यांच्या विरुध्द 
शिस्तभंग कार्यवाहीचा प्रस्ताव आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍्तालय,पुणे यांनी शासनास सादर करावा. 
६. संबंधित अधिका-यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा दिनांक 
शासनास कळवावा. जे अधिकारी नियुक्‍ती नंतर विहित कालावधीत बदली झालेल्या पदावर रुजू होणार नाहीत 
अशा अधिकार्‍्यांविरुध्द आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे यांनी शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा 
प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.३८/कार्या-9अ 


७. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिका-यांची पदस्थापना प्रशासकीय कारणास्तव 
करण्यात येत असल्याने त्यांना बदलीविषयक फायदे अनुज्ञेय राहतील. 


८. वरिळप्रमाणे बदली करण्यात येत असलेल्या अधिका-यांची पदस्थापनेच्या seared Sid 
गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे 
तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


९. वरिलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिका-यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची 
रजा मंजूर करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 


१०. वरिलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिका-यांनी बदली आदेशानुसार तात्काळ 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित 
अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबावाबाबतची ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम १९७९ मधील क्रमांक २३ 
व क्रमांक (३) (३) चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


११. वरिलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिका-यांना पदस्थापनाने देण्यात येणा-या पदावर 
रुजू करुन घेताना, ते रजेवर/गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करुन 
घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करुन 
घेण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा 
रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय/परिपत्रकांतील निदेशांचे पालन करावे. 


१२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०५३११८२०५३२९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


व Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
La | S | n g DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And 
Child Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
7 2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de 
Ra aa C h a n d fa G UJ a [| 02a2494e1a64477bf79d694, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 


Date: 2018.06.02 15:12:03 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
शासना चे सह सचिव 
प्रत, 
१. WY Aor व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 
२. आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
३. मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
४. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 


५. मा. सचिव (म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.३८/कार्या-9अ 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 

. सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

. सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (बा.क.), जिल्हा परिषद,(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्तालय,पुणे मार्फत 

१०.महालेखापाल-१/२ ( लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

११. संबंधित अधिकारी द्वारा- AGIA व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

१२.निवडनस्ती (कार्यासन-७आ), महिळा व बाल विकास विभाग. 


oN 0 © 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


